वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
अंतर्गत माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद 
या संस्थेच्या कायमस्वरुपी विना अनुदानित 
अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय,लोणी,ता.उदगीर, 
जि.लातूर या महाविद्यालयाचे रुपांतरण करुन कृषि 
महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७२३/प्र.क्र.१४९/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दि: २४ जुले, २०२३. 


संदर्भ :- 9) महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम,१९८३. 
२)कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१५१७/प्र.क्र.६०/७अ, दि.३०.०५.२०१८. 
३)कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.मकृप-१०२२/प्र.क्र.८९/७-अ, दि.०६/०५/२०२२. 
४)महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद यांच्या दि.२९/०५/२०२३ रोजीच्या ११० व्या 
बैठकीचे इतिवृत्त, दि.२१/०६/२०२३. 
५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे जा.क्र.मकृप/शिक्षण- १/६२३/१८४८, 
दि.०६/०७/२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम,१९८३ च्या कलम १२(३)(ड) मधील तरतुदीनुसार 
कोणत्याही नवीन विद्याशाखा,पाठ्यक्रम किंवा ज्ञानशाखा किंवा विभाग सुरु करण्यासाठी, 
त्याचप्रमाणे, कोणत्याही अभ्यासक्रमासाठी जादा वैकल्पिक विषय सुरु करण्यासाठी विद्यापीठांना 
परवानगी देणे याबाबतचे अधिकार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेस प्रदान करण्यात आले 
आहेत. तसेच, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३ मधील कलम (vo) ते (४४) नुसार कृषी 
विद्यापीठास संलग्नता देण्याचे व संलग्नता काढून घेण्याचे अधिकार आहेत. 

कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय दि.३०.०५.२०१८ अन्वये कृषि विद्यापीठांतर्गत पदवी, 
पदव्युत्तर व आचार्य पदवी अभ्यासक्रमामध्ये जागांचे आरक्षण, सामाजिक आरक्षणाच्या वाटपाची 
कार्यपध्दती, प्रवेशा कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत व खाजगी कृषि महाविद्यालयांना मान्यता 
देण्याच्या कार्यवाहीबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
औरंगाबाद या संस्थेचे कायमस्वरुपी विनाअनुदानित अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, लोणी,ता.उदगीर, 
जि.लातूर येथे कार्यरत आहे. या महाविद्यालयाची waar क्षमता प्रतिवर्ष vo विद्यार्थी अशी आहे. 
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद यांनी संदर्भ क्र.४ नुसार, ठराव क्रमांक ०५/११०, 
दि.२९.०५.२०२३ अन्वये, कायमस्वरुपी विनाअनुदानित “अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, लोणी, 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२३/प्र.क्र.१४९/७-अओ 


ता.उदगीर, जि.लातूर” या महाविद्यालयाचे रुपांतरण करुन कायमस्वरुपी विनाअनुदानित “कृषि 
महाविद्यालय, लोणी,ता.उदगीर,जि.लातूर” मंजूर करण्यास मान्यता प्रदान केलेली आहे. 

तसेच, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी संदर्भ क्र. ०५ अन्वये वसंतराव 
नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद या 
संस्थेच्या कायमस्वरुपी विनाअनुदानित “अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय,लोणी,ता.उदगीर,जि.लातूर” या 
महाविद्यालयाचे रुपांतरण करुन कायमस्वरुपी विनाअनुदानित कृषि महाविद्यालय सुरु करण्याचा 
प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 

त्यास अनुसरुन वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत “माऊली शिक्षण 
प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद” या संस्थेच्या कायमस्वरुपी विनाअनुदानित अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयाचे 
रुपांतरण करुन कायमस्वरुपी विनाअनुदानित कृषि महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
औरंगाबाद या संस्थेच्या कायमस्वरुपी विनाअनुदानित “अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय,लोणी, 
ता.उदगीर, जि.लातूर” या महाविद्यालयाचे रुपांतरण करुन प्रतिवर्ष go विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे, 
कायमस्वरुपी विनाअनुदानित “कृषि महाविद्यालय, लोणी,ता.उदगीर,जि.लातूर” सुरु करण्यास 
खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, सदर महाविद्यालयास पदवी 
अभ्यासक्रमाची प्रवेशा प्रक्रिया सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. अटीव शर्ती- 

i. सदर महाविद्यालयास दिलेली मान्यता ही कायमस्वरुपी विना अनुदान तत्वावर राहील. 

i. सदर महाविद्यालयाने विद्यापीठ तपासणी समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांत नमूद बाबींची/ 
त्रुटींची पूर्तता विहीत कालावधीत करावी. 

ii, सदर व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, प्रवेश 
नियामक प्राधीकरण,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई व शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार करण्यात येतील. 

iv. पदवी अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती शुल्क नियामक प्राधिकरण,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ 
शासनाने वेळोवेळी निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहीत करण्यात येतील. 

v. शिक्षण विषयक कार्यप्रणाली यांचे संनियंत्रण करण्याचे अधिकार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद,पुणे यांना राहतीळ.तसेच, राज्य शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेली 
मार्गदर्शक तत्वे व निकष खाजगी विना अनुदानित पदवी अभ्यासक्रमासाठी लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२३/प्र.क्र.१४९/७-ओ 


४. नवीन विना अनुदानित कृषि व संलग्न महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी, कृषि परिषद/कृषि 
विद्यापीठ यांच्याकडे प्रक्रिया शुल्क/बँॅक गॅरंटी/अनामत रक्‍कम जमा करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. 

५. महाविद्यालयाची संलग्नता, तपासणी व मूल्यांकनासाठी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,नवी 
दिल्ली, राज्यशासन व संबंधित कृषि विद्यापीठ/कृषि परिषद यांचे मार्फत वेळोवेळी निश्चित 
केलेले निकष व मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक असतील. 

vii. सदर महाविद्यालयाने शौक्षणिक दर्जा व प्रवेश क्षमतेनुसार आवश्‍यक असणाऱ्या सोयी- 
सुविधांची पूर्तता करावी. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०७२४२०००५०८४०१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by PRATIBHA 
MADHAV PATIL 
Date: 2023.07.25 13:11:22 +05'30' 
(प्रतिभा पाटील ) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

५. कुलगुरु / कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 

६. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

७. माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद यांना महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन 
परिषद, पुणे यांचे मार्फत. 

८. महालेखापाल,महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

९. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


